सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 
पदावरुन कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 
पदावर संवर्गात पदोन्नती व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पीओजी-११२०/प्र.क्र.१३९/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०३ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ : १. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेशा, क्र.पीओजी-११२०/प्र.क्र.१३९(१ ते १०/सेवा-१, 
दि.२९.०७.२०२१. 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेशा, क्र.पीओजी-११२०/प्र.क्र.१३९(१ व २)/सेवा-१, 
दि.०९.०८.२०२१. 
३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेशा, क्र.पीओजी-११२०/प्र.क्र.१३९/सेवा-१, 
दि.०५.०१.२०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भाधिन शासन आदेशातील परिच्छेद क्र.१ मधील ओळ क्र.५ मधील 
रिक्‍त पदावर या शाब्दापुढे “तदर्थ” ऐवजी “तात्पुरती नियमित” असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०३१३१४१३३२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANGADHAR MAHAJAN GAIKWAD. 


DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS, 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0d38ef6405f5cae15731340f134ce56f50e939ba034b962c317 


¢€33ce102270d0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
M A H AJ A N G A | KWA D serialNumber=5EEEAD 1 940EF3D2434AFCCB36079E80E7EDESA45017 
EC3297470E90AE602404B, cn=GANGADHAR MAHAJAN GAIKWAD 
Date: 2024.01.03 13:13:21 +05'30' 


(गंगाधर महाजन गायकवाड) 
कार्यसन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., मुंबई, 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक/नांदेड, 

४. महालेखापाल -9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / 
नांदेड / अमरावती / नागपूर / राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 

६. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे, 
मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पीओजी-११२०/ प्र.क्र.१३९/ सेवा-१ 
८. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
९. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे, 
१०. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 
११. सर्व संबंधित अधिकारी यांना संबंधित मुख्य अभियंता यांच्या कार्यालयामार्फत, 
१२. संचालक (उपवने व उद्याने), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
१४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१५. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१६. कार्यासन अधिकारी (का.-१२/१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१७. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१८. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१९. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
२०. सचिव (रस्ते / बांधकामे ), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
२१. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२२. कार्यासन अधिकारी (सेवा-२/आस्था-१ /आस्था- ३ /सेवा-६ /संगणक कक्ष), सा. बां. वि., मंत्रालय, मुंबई, 
२३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


